असा. क्र. ३१ | रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


eee a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शनिवार, फेब्रुवारी १८, २००६/ माघ २९, शके १९२७ . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पुष्ठ क्रमांक विले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश 


गृह विभाग (विशेष) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फ़ेब्रुवारी २००६. 
अधिसूचना 
मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९४७. 


क्रमांक एचजीएस. २००५ / ११९९ / प्र. क्र. ७४/वि.शा. ८.--मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९४७ 
(१९४७ चे मुंबई तीन) च्या कलम ८ च्या खंड (इ) आणि त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इत्तर सर्व अधिकारांभा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मुंबई होमगार्ड नियम, १९५३ 
मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. ते असे :-- 


१. या नियमांना मुंबई होमगार्ड (दुसरी सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात यावे. 


माग चार-ब-- ४१ (१९४) 


! किंमत : रुपये 3.00 | 


१९५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., फेट्टुवारी १८, २००६/ माघ २९, शके १९२७ [भाग चार-ब 


२. मुंबई होमगार्ड नियम, १९५३ च्या नियम ५ ऐवजी खालील नियम वाचण्यात यावा तो 
असा :-- 


“५. होमगार्ड सल्लागार समिती.--(१) राज्य शासन पुढील समित्या गठीत करू 
शकेल,-- 
(अ) संपूर्ण राज्यासाठी मध्यवर्ती सल्लागार समिती ; 
(ब) बृहन्मुंबईकरिता सल्लागार समिती ; आणि 
(क) अन्य ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हा सल्लागार समिती. 
(२) मध्यवर्ती सल्लागार समितीमध्ये १२ शासकीय सदस्य आणि शासनाने नामनिर्देशित 


केलेल्या ४ पेक्षा अधिक नसतील एवढे अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. समितीच्े 
शासकीय सदस्य पुढीलप्रमाणे असतील, ते असे :-- 


१ गृह मंत्री as a . , अध्यक्ष 
२ राज्यमंत्री (गृह) “4 ate , . सहअध्यक्ष 
३ शासनाचे मुख्य सचिव ae i .. सदस्य 
४ शासनाचे अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग es .. सदस्य 
५ महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य .. सदस्य 
६ शासनाचे सचिव/प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग .. सदस्य 
७ शासनाचे सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग र ,. सदस्य 
८ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य .. सदस्य 
९ मुख्य अग्निशमन सल्लागार, बृहन्मुंबई र सदस्य 
१० महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य यांनी नामनिर्देशित केलेला सदस्य सदस्य 
११ संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांनी नामनिर्देशित केलेला सदस्य 


मुख्य क्षेत्ररक्षक. 
१२ महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य सदस्य सचिव. 
(३) बृहन्मुंबईकरिता असलेल्या सल्लागार समितीमध्ये ७ शासकीय सदस्य आणि पालकमंत्र्यांच्या 
सहमतीने समितीच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेल्या ६ पेक्षा धिक नसतील एवढ्या अशासकीय 
सदस्यांचा समावेश असेल. समितीचे शासकीय सदस्य पुढीलप्रमाणे असतील, ते असे :--. 
१ विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग रु , __ सध्यक्ष 
२ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई .. oe .__ संदेस्थ 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., फेब्रुवारी १८, २००६/माघ २९, शके १९२७ १९६ 


३ आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वा .. सदस्य 
४ मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बृहन्मुंबई १४ .. सदस्य 
५ अतिरिक्त नियंत्रक, नागरी संरक्षण, बृहन्मुंबई. .. सदस्य 
६ मुख्य क्षेत्ररक्षक, नागरी संरक्षण, बृहन्मुंबई a .. सदस्य 
७ महासमादेशक, होमगार्झ व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य . AGT सचिव. 


(४) प्रत्येक जिल्ह्याकरिता असलेल्या जिल्हा सल्लागार समितीमध्ये ५ शासकीय सदस्य 
आणि पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने समितीच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेल्या ५ पेक्षा अधिक 
नसतील एवढ्या अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. समितीचे शासकीय सदस्य पुढीलप्रमाणे 
असतील, ते असे ;-- न 

१ जिल्हाधिकारी et > , ._ अध्यक्ष 
२ पोलीस आयुक्तालय असल्यास, पोलीस आयुक्‍त किंवा पोलीस सदस्य 
उपायुक्तापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला त्यांचा प्रतिनिधी. 


३ पोलीस अधीक्षक = ,. सदस्य 
४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद bs .. सदस्य 
५ जिल्हा समादेशक, होमगार्ड . . : . , सदस्य-सचिव. 


(५) वरील कोणत्याही सल्लागार समितीच्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ त्यांच्या 
नामनिर्देशनाच्या दिनांकापासून साधारण ३ वर्षांचा असेल आणि सदरचा कार्यकाल संपल्यानंतर 
असा सदस्य पुन्हा नामनिर्देशनासाठी पात्र राहील 

(५) (अ) मध्यवर्ती सल्लागार समिती आवश्यक तेवढ्या वेळा बैठका घेऊ शकेल, मात्र, 
वर्षातून किमान एकदा तरी बैठक घेईल. 

(4) इतर सल्लागार संमेत्या आवश्यक तेवढ्या वेळा बैठका घेऊ शकतील, मात्र तीन 
महिन्यातून किमान एकदा तरी बैठक घेतील. 


(क) होमगार्ड संघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन संघटना कार्यक्षमरित्या काम 
करण्याच्या दृष्टीने समित्य! उपाययोजना सूचवतील. समितीचे कार्य हे केवळ सल्लागार 
स्वरूपाचे असेल, आणि ते क्त संघटनेच्या सर्वसाधारण हिताच्या बाबी विचारात घेतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क. गो. देशपांडे, 


शासनाचे उप सचिव. 
भाग नीर-व- 82 


१९७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., फेब्रुवारी १८, २००६/ माघ २९, शके १९२७ [भागचार-ब 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 18th February 2006 


NOTIFICATION 
Bomwpay Home Guarps, Acr, 1947. 
No. HGS. 2005/1199/CR-74/SPL-8.—In exercise of the powers con- 
ferred by clause (e) of section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947 
(Bom. III of 1947), and of all other powers enabling it in that behalf, the 


Government of Maharashtra hereby further amends the Bombay Home 
Guards Rules, 1958 as follows, namely :— 


1. These rules may be called the Bombay Home Guards (Second 
Amendment) Rules, 2006. 


2. For rule 5 of the Bombay Home Guards Rules, 1953 the following 
rule shall be substituted, namely :— 


“5, Home Guards Advisory Committee (1) The State Government. 
may appoint,— 
(a) A Central Advisory Committee for the whole State ; 
७) An Advisory Committee for Brihan Mumbai ; and 
(c) A District Advisory Committee for each of the District, 
elsewhere. 


(2) The Central Advisory Committee shall consist of twelve: official 
members and not more than four non-official members nominated by 
Government. The official members of the committee shall be as follows, 
namely :— 


(1) Home Minister aes nae .. Chairman 
(2) Minister of State (Home) ... Co-Chairman 
(3) The Chief Secretary to the Government . Member 


(4) The Additional Chief Secretary to the Government, Member 
Home Department. 

(5) The Director and Inspector General of Police, State Member 
of Maharashtra. 

(6) The Secretary/Principal Secretary to the Government, Member 
Relief and Rehabilitation Department. 

(7) The Secretary/Principal Secretary to the Government, Member 
Finance Department. 


भाग चार-बं] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. फेब्रुवारी १८, २००६/ माघ २९, शके १९२७ १९८ 


(8) The Director General of Information and Public Member 
Relations, State of Maharashtra. 
(9) The Chief Fire Advisor, Brihan Mumbai ... Member 
(10) A member nominated by Commandant General, Member 
Home Guards, State of Maharashtra. 
(11) AChief Warden nominated by Director, Civil Defence, Member 


State of Maharashtra. 
(12) The Commandant General, Home Guards and Member- 
Director, Civil Defence, State of Maharashtra. Secretary. 


(3) The Advisory Committee for Brihan Mumbai shall consist of seven 
official members and not more than six non-official members nominated 
by the Chairman of the Committee in consultation with the Guardian 
Minister. The official members of the Committee shall be as follows, 
namely :—~ 


(1) The Divisional Commissioner, Konkan Division ... Chairman 
(2) The Commissioner of Police, Brihan Mumbai ... Member 
(3) The Commissioner, Brihan Mumbai Municipal ... Member 
Corporation. 
(4) The Chief Fire Officer, Brihan Mumbai «. Member 
(5) The Additional Controller, Civil Defence, Member 
Brihan Mumbai. 


(6) The Chief Warden, Civil Defence, Brihan Mumbai Member 
(7) The Commandant General, Home Guards and Member- 
Director, Civil Defence, State of Maharashtra. Secretary. 


(4) The District Advisory Committees for each district shall consist of 
five official members and five non-official members nominated by the 
Chairman of the Committee in consultation with the Guardian Minister. 
The official members of the Committee shall be as follows, namely :-— 

(1) The Collector of the District >> .. Chairman 

(2) In Police Commissionerate, the Commissioner of Member 

Police or his nominee who is not below the rank 
of Deputy Commissioner of Police. 


(3) District Superintendent of Police ... .. Member 
(4) Chief Executive Officer, Zilla Parishad ... Member 
(5) District Commandant, Home Guards Member- 


Secretary. 


१९९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., फेब्रुवारी १८, २००६/ माघ २९, शके १९२७ [भाग चार-ब 


(5) A non-official member of any of the above Advisory Committees 
shall ordinarily hold office for a period of three years from the date of 
nomination, and shall be eligible for renomination on the expiry of the 
term of his office. 


(6) (a) The Central Advisory Committee shall hold its meetings as 
often as may be necessary but not less than once in a year. 

(b) The other Advisory Committees shall hold their meetings as often 
as may be necessary, but not less than once in three months. 


(c) The Committees shall review the working of the Home Guards 
organisation to suggest ways and means for the efficient functioning of 
that organisation. The functions of the Committees shall be purely of an 
advisory nature and they shall consider matter: of general interest of the 
organisation only.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K. G. DESHPANDE, 
Deputy Secretary to Government. 


meals मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


